राज्य मंडळामार्फत इयता १० वी चा 
निकाळ घोषित करताना उद्भवलेल्या 
त्रुटींसंदर्भात चौकशी समिती गठित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः परीक्षा-०७२१/प्र.क्र.६२/एस.डी.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ जुले, २०२१ 


प्रस्तावना:- 


दि.१६.०७.२०२१ रोजी इयत्ता १० वी चा निकाल दुपारी १.०० वाजता घोषित करण्याचे 


महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने प्रसिध्द केले होते. परंतु दुपारी १.०० 


वाजलेनंतर संकेतस्थळावर तांत्रिक अडचणीमुळे निकाल पाहण्यात अडचणी येत होत्या. राज्य 


मंडळामार्फत इयता १० वी चा निकाल घोषित करताना उद्भवलेल्या त्रुटींसंदर्भात चौकशी समिती 


गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत इयता १० वी चा निकाल 


घोषित करताना उद्भवलेल्या त्रुटींसंदर्भात चौकशी करुन चौकशी अहवाळ शासनास सादर 


करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम सदस्य 
आयुक्‍्त,शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अध्यक्ष 

२. ।सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे | सदस्य 
प्रतिनिधी 

३. | उपसचिव (उद्योग), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, | सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई. 

४. तांत्रिक सल्लागार, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, | सदस्य 
मंत्रालय, मंबई 

४. | उपसंचालक (प्रशासन), आयुक्‍त, शिक्षण, महाराष्ट्र | सदस्य सचिव 
राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

समितीची कार्यकक्षा:- 
समितीने खालील बाबींची तपासणी/चौकशी करुन आपला अहवाल शासनास सादर 
करावा. 


१. निकालापूर्वी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांनी सर्व 
सबंधितांसोबत बैठक आयोजित केली होती किंवा कसे ? 


शासन निर्णय क्रमांकः परीक्षा-०७२१/प्र.क्र.६६२/एस.डी.२ 


षु. 


निकाल घोषित करण्यासंबंधात राज्य मंडळातील संबंधित तांत्रिक सल्लागारांना याबाबत 


पूर्वसूचना देण्यात आली होती का? 


संकेतस्थळाची देखभाळ करणाऱ्या संबंधीत कंपनीळा निकाल घोषित करण्याबाबत 


पूर्वसूचना देण्यात आली होती का? 


इयत्ता १० वी च्या परीक्षेला प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या खुप मोठी असल्यामुळे 


निकाल घोषित करण्याच्या अनुषंगाने संकेतस्थळाची पूर्व तपासणी (Trial run) करण्यात 
आली होती का? 


निकाल घोषित करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या क्षमतेच्या सर्वरचा (Server) वापर 


करण्यात आला होता का? 


भविष्यात अशाप्रकारची आपत्कालिन परिस्थिती Seg नये यासाठी उपाय योजना सूचित 
करणे. 


राज्यमंडळाचे संकेतस्थळ कोलमडल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीसाठी जबाबदार 


संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करणे. 


उपरोक्त सर्व बाबींची सखोळ चौकडझी/तपासणी करुन समितीने आपला अहवाल १५ 


दिवसात शासनास सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर॑ "थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेताक २०२१०७१७१३१४१७७४२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc WwW AD -5 


Cc 
ae 


eon SG OM 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAJENDRA oN 
SHANKARRAO PAWAR 


(राजेंद्र पवार ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अप्पर मुख्य सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः परीक्षा-०७२१/प्र.क्र.६२/एस.डी.२ 


qo, संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 
१२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 
१३. निवडनस्ती, (एसडी-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


